अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची- (दिनांक ०१/०१/२०१६ ते 
दिनांक ३१/१२/२०१६) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१५/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११. 


झासन परिपत्रक- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” 


संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची दिनांक ०१/०१/२०१६ ते दिनांक ३१/१२/२०१६ या 


कालावधीची “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये सुधारित करुन प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित)” संवर्गाची सदरील “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे:- 


१) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीची प्रसिध्दी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम 


ज्येष्ठतासूचीला मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


२) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीतीळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक 


हा शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, 


१९८२ नुसार फक्त “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील 


ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्म धरण्यात येईल. 


३) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाच्या याचिका 


क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च 


न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१५/का.१४२७ 


तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल मुळ अर्ज 


क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. “संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई” यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 


सदर परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट- 


ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. तसेच सदर 


तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/ त्रुटी याबाबत संबंधित अधिकारी यांनी तात्काळ निवेदन 


सादर करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित अधिकारी यांचे उपलब्ध 


अभिलळेख्यांवरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) 


पाठवावीत. याबाबत आक्षेप/ माहिती प्राप्त न झाल्यास तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही 


अधिकारी यांचे आक्षेप नसल्याचे गृहित धरण्यात येईल. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


परिपत्रक उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३११३४०९३८१६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally 
DN: c=IN, 
Departme 
2.5.4.20=6 


signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
र ment Of Mal 


Tushar Purushottam 


a ode=400032, 
dd848a31422ed36ba4503d: 


Hirlekar Se 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०१६ रोजीची (Provisional) तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची 
अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिका-याचे नांव प्रवर्ग । जन्म दिनांक | संवर्गातील | नियुक्तीचा | संवर्गातील सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या मार्ग ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा / ज्येष्ठतेचा 
दिनांक मानीव दिनांक 
ae 2 3 | ४_| 4 & ae ae ८ ९ |-— - aes _. 
खंड दिनांक ०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ 

१ ६२९ श्री.म.का.नवले ०४-०५-१९५९ | ०७-०२-२०१७ प ०१-०२-२०१६ ३१-०५-२०१७ 
२ ६३० । श्रीमती प्रियांका रामदास बोकील २०-०५-१९८९ | ०३-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-०५-१९४७ 
३ ६३१ । श्रीमती शुभांगी विष्णु रायते ३१-०५-१९८५ | २३-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ । ३१-०५-२०४३ 
४ ६३२  श्री.प्रसाद धनराज घाडगे ०३-०५-१९८२ | ०२-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-०५-२०४० 
षु ६३३ । श्रीमती सविता भास्कर मुळीक ३०-०८-१९९० | ०९-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०८-२०४८ 
६ ६३४ | श्री.सुचित बाबुराव कुलकर्णी ०२-०६-१९७५ | २७-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३०-०६-२०३३ 
७ ६३५ | श्री.अभिजीत आत्माराम कुलकणी २५-०२-१९९० । १५-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | २९-०२-२०४८ 
८ ६३६ । श्री.उमेडा मारोतीराव वाघमारे २९-०५-१९८७ | ०४-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-०५-२०४५ 
९ ६३७ | श्री.दिनेश भिकू काळे २१-०३-१९८६ | ०५-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०३-२०४४ 
१० ६३८ | श्री.प्रमोदराव साहेबराव पाटील अपंग | ३१-१०-१९६८ | १३-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-१०-२०२६ 
११ ६३९ । श्री.भगवान शांकर पवार १५-०६-१९८८ | ०५-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३०-०६-२०४६ 
१२ ६४० | श्रीमती नयन नामदेव गुरव ०६-१०-१९९० | १०-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-१०-२०४८ 
१३ ६४१ | श्रीमती सुप्रिया जयसिंग हजारे २५-०६-१९९० । ०९-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ । ३०-०६-२०४८ 
१४ ६४२ | श्री.निर्मलकुमार रमाकांत तोरवणे २४-०८-१९८५ | २३-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०८-२०४३ 
१5 ६४३ | श्री.श्रीकांत देशीकेद्र कुंटला विमाप्र । २७-१०-१९८७ | ०८-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ । ३१-१०-२०४५ 
१६ ६४४ । श्री.स्वप्निल दिलीप कोरडे ०२-०६-१९८८ | १५-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३०-०६-२०४६ 
१७ ६४५ | श्री.यतिन रोहिदास सोनार इमाव | २३-१२-१९८४ | ०२-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-१२-२०४२ 

श्रीमती राजश्री श्रीधर भिसे eae 26-40-98 L¥ | ०३-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-१०-२०४२ 
१८ ६४६ धायगुडे) ऱ 

(श्रीमती लता नाना धायगुडे) 
agi श्रीमती तृप्ती कुणाल निंबाळकर २९-११-१९८५ | २६-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३०-१०-२०४३ 

(श्रीमती तृप्ती नानासाहेब घाडगे) 
२० ६४८ | श्रीमती सायली दिलीप देवस्थळी ०५-०७-१९९० | १६-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ ३१-०७-२०४८ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिका-याचे नांव wat | जन्म दिनांक | संवर्गातील | नियुक्तीचा | संवर्गातील सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या मार्ग ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा / ज्येष्ठतेचा 
दिनांक मानीव दिनांक 
| a | २ ३ | ४ | षु & | 8 ८ ९ Fo 
२१ ६४९ | श्रीमती सुनेत्रा भास्कर दरे ०५-०१-१९७३ । २६-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०१-२०३१ 
२२ ६५० | श्री.सचिन मारुती माघाडे इमाव | ०५-०७-१९८९ | १०-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०७-२०४७ 
२३ ६५१ | श्रीमती माधुरी भास्करराव नासरे इमाव | २०-१०-१९८७ | ०६-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ । ३१-१०-२०४५ 
२४ ६५२ | श्री.राजू गंगाधर ढोकणे अजा | ०२-०१-१९८३ | २९-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०१-२०४१ 
२५ ६५३ | श्रीमती प्रीतम श्रीकांत कुंटला a १४-०९-१९८६ | २४-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३०-०९-२०४४ 
(श्रीमती प्रीतम दिळीप गायकवाड) चे 
२६ ६५४ श्री.सुधिर रामचंद्र अडसूळ इमाव | २५-०९-१९८७ | ११-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ । ३०-०९-२०४५ 
२७ ६५५ | श्रीमती मेघा हनुमंत इंगळे अजा | १५-०७-१९९० | २६-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१/०७/२०४८ 
२८ ६५६ | श्री.दत्तात्रय रावसाहेब आव्हाड भज-ड | ०८-०६-१९८४ | २६-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३०-०६-२०४२ 
२९ ६५७ | श्री.सतिश वसंत रास्ते अजा | ३०-०५-१९९० | ११-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ । ३१-०५-२०४८ 
३० ६५८ | श्री.अमित शामराव सुतार इमाव | २५-०५-१९८४ | २५-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०५-२०४२ 
३१ ६५९ | श्रीमती रेखाताई दिनकर गुरव इमाव | २७-०२-१९८८ | २०-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | २८-०२-२०४६ 
32 ६६० | al atx सोपान साबरे विजा-अ | २५-०६-१९९० | 03-02-209§ ना ०२-०२-२०१६ |। ३०-०६-२०४८ 
33 ६६१ | श्रीमती मोना सुर्यकांत पवार वाघवकर ०६-११-१९८९ | ०३-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३०-११-२०४७ 
३४ ६६२ । श्रीमती प्राजक्ता विलासराव साळुंखे ०७-०५-१९९१ | २५-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३१-०५-२०४९ 
३५ ६६३ | श्रीमती निवेदिता बाळासो पाटील २०-०६-१९८६ | ०२-०२-२०१६ ना ०२-०२-२०१६ | ३०-०६-२०४४ 
३६ ६६४ | श्री.सं.कृ.साठे भज-ब | २१-०६-१९५९ | ११-११-२०१६ प ०१-०३-२०१६ | ३०-०६-२०१७ 
३७ ६६५ । श्री.रा.का.गायकवाड ११-०३-१९६४ | १९-१२-२०१६ प ०१-०३-२०१६ । ३१-०३-२०२२ 
३८ ६६६ । श्री.अ.ना.कदम अजा | ३१-०१-१९६० | ३१-१२-२०१६ प ०३-०३-२०१६ । ३१-०१-२०१८ 
३९ ६६७ | श्रीमती प.श्री.कोरडे अजा | १४-११-१९६० | २७-०२-२०१७ प ०५-०३-२०१६ | ३०-११-२०१८ 
४० ६६८ | श्रीमती व.पृ.फाळके ३१-०७-१९८२ | ०९-०२-२०१६ प ०१-०४-२०१६ | ३१-०७-२०४० 
४१ ६६९ | Ao Tare 22-09-9823 | ०६-१२-२०१६ प ०१-०६-२०१६ | ३१-०१-२०४१ 
४२ ६७० | श्री.भ.पो.साळुंखे ०१-०३-१९७५ । ०६-१२-२०१६ प ०१-०६-२०१६ | २८-०२-२०३३ 
83 ६७१ । श्रीमती स्मि.दे.काळकर १९-०२-१९७३ | ०८-१२-२०१६ प ०१-०६-२०१६ | २८-०२-२०३१ 
४४ ६७२ | श्री.व.ना.औटी १९-०३-१९८० | १६-११-२०१६ प ०१-०६-२०१६ । ३१-०३-२०३८ 
४५ ६७३ श्री.रा.आ.इधे भज-क | २१-०७-१९८० | ०९-११-२०१५ प १२-०७-२०१६ | ३१-०७-२०३८ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिका-याचे नांव vat | जन्म दिनांक | संवर्गातील | नियुक्तीचा | संवर्गातील सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या मार्ग ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा / ज्येष्ठतेचा 
दिनांक मानीव दिनांक 
fe | २ ३ > aa 4 & | 8 ८ ९ po ० 
४६ gos | श्री.सं.श्री.भिमटे अजा १३-११-१९७९ | ०९-१२-२०१६ प १२-०७-२०१६ ३०-११-२०३७ 
४७ ६७५ | श्रीमती अ.दि.वानखडे ०१-०७-१९८४ | २१-०१-२०१७ प १५-०७-२०१६ ३०-०६-२०४२ 
४८ ६७६ । श्रीमती प्रा.शौ.वाठ इमाव | २०-०४-१९८३ | २२-११-२०१६ प १५-०७-२०१६ ३०-०४-२०४१ 
४९ ६७७ । श्रीमती ध.ग.मुदलीयार १२-१०-१९८१ | १८-११-२०१६ प १८-०७-२०१६ ३१-१०-२०३९ 
Yo ६७८ | श्रीमती म.प्र.अहिरराव ०९-०७-१९७५ । ०७-१२-२०१६ प २०-०७-२०१६ ३१-०७-२०३३ 
५१ ६७९ । श्रीमती उ.ध.पांडे इमाव २७-०६-१९६९ । ०१-१२-२०१६ प २५-०७-२०१६ ३०-०६-२०२७ 
42 ६८० | श्री.वा.प्र.जाधव विजा-अ | १९-०५-१९८० | ०१-१२-२०१६ प २७-०७-२०१६ ३१-०५-२०३८ 
43 ६८१ । श्रीमती अमृता चिंतामण पारधी दजा, (र्क | OS IRON प ०४-०८-२०१६ | २९-०२-२०४० 
(श्रीमती मं.य.शिंदे) ia 
५४ ६८२ श्री.सं.मो.राठोड विजा-अ | ०१-०५-१९७२ | ०८-१२-२०१६ प ०५-०८-२०१६ ३०-०४-२०३० 
५५ ६८३ | श्रीमती उ.रं.गोतरणे अज २७-०१-१९८३ | २८-१२-२०१६ प ०९-०८-२०१६ ३१-०१-२०४१ 
५६ ६८४ । श्रीमती रे.रा.कुडमुलवार अज २४-०६-१९८३ | ०६-१२-२०१६ प ११-०८-२०१६ ३०-०६-२०४१ 
५७ ६८५ | श्री.सागर शामराव पाटील ०६-०८-१९८६ | ०५-११-२०१६ ना १४-१०-२०१६ ३१-०८-२०४४ 
ष्ट ६८६ | श्रीमती हर्षदा देवेन्द्र आंबेकर १८-०५-१९८९ | ०३-११-२०१६ ना १४-१०-२०१६ ३१-०५-२०४७ 
48 ६८७ | श्री.अमर संभाजी पाटील १३-०१-१९८६ | ०४-११-२०१६ ना १४-१०-२०१६ ३१-०१-२०४४ 
६० ६८८ | श्री.नवनाथ हणमंत चव्हाण २५-०५-१९८७ । १९-११-२०१६ ना १४-१०-२०१६ ३१-०५-२०४५ 
६१ ६८९ | श्रीमती भारती रविन्द्र मोहोड अजा ०५-०९-१९८८ | १४-१०-२०१६ ना १४-१०-२०१६ ३०-०९-२०४६ 


4 ना- नामनिर्देशान 


4 प- पदोन्नती 


